केंद्र पुरस्कृत (Central Sector 
Scheme) “सिल्क समग्र-२” (ISDSI) 
योजनेंतर्गत अनुसुचित जाती प्रवर्गातील 
लाभार्थ्यासाठी नवीन लेखाशिर्ष 
उघडण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सपववि-४००१३/६/२०२४-)ए५९५एरा€ए,॥'एरार-९१॥॥॥) 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: १२ ऑगस्ट, २०२४ 


वाचा :- 9) सहकार, पणन og gee विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः धोरण २०२३/प्र.क्र.११/ 
टेक्स-५, दि. ०२.०६.२०२३. 
२) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः सपववि ४००१५/२/२०२३- 
DESK SERICULTURTE-CMTD, दि.०९.०२.२०२४. 


प्रस्तावना: 


राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषि पिकाबरोबर हमखास व शाश्वत उत्पन्नाची हमी असलेल्या रेशीम 
शेती व त्यावर आधारीत पुरक व्यवसायास चालना देण्यासाठी एकात्मिक व झाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण 
२०२३-२८ संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.०२.०६.२०२३ अन्वये घोषित केले आहे. त्याअनुषंगाने केंद्रीय 
रेशीम मंडळामार्फत राबविण्यात येणारी केंद्र पुरस्कृत (Central Sector Scheme) “सिल्क समग्र-२” 
(ISDSI) ही योजना सन २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीत राज्यात राबविण्यास संदर्भाधीन क्र.२ 
येथील दि.०९.०२.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर 
योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनांनूसार अनुसुचित जाती या प्रवर्गातील लाभार्थ्याकरिता केंद्र व राज्य 
हिस्साचे प्रमाण ६५:२५ असे राहील असे नमूद करण्यात आले आहे. त्याअनुषंगाने केंद्र पुरस्कृत 
(Central Sector Scheme) “सिल्क समग्र-२” (ISDS) योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती या प्रवर्गातील 
लाभार्थ्यांच्या केंद्र व राज्य हिस्सा करीता अर्थसहाय्य वितरीत करण्यासाठी नविन लेखाशीर्ष 
उघडण्यास मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः MIdfa-yoo43/§/2028-DESKSERICULTURE-CMTD 


शासन निर्णय: 


केंद्र पुरस्कृत (Central Sector Scheme) “सिल्क समग्र-२” (ISDS!) योजनेंतर्गत “अनुसूचित 
जाती” या प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना केंद्र हिस्सा व त्यास पुरक राज्य हिस्सा याची रक्‍कम अदा 
करण्यासाठी खालीलप्रमाणे नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत 


आहे :- 
केंद्र हिस्सा करीता लेखाशिर्ष 
मागणी क्र. एन-०३ Demand No. N-03 
२८५१ ग्रामोद्योगव लघुउद्योग 2851 Village and Small Industries 
| 00 | 00 
७८९ अनुसूचित जातीसाठी विशेष घटक 789 Special Component Plan for 
योजना Scheduled Castes 
(09) अनुसुचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत |  ©1) | Schemes under Scheduled 
योजना Castes Component Scheme 
(09) (०४) रेशीम उद्योगाचा विकास सिल्क समग्र | (01)(04) | Development of Sericulture 
केंद्र हिस्सा ६५%) (२८५१ ७४९२) की 
(Central Share 65%) 
(28517492) 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 31 Grant in aid ( Non salary) 
राज्य हिस्सा करीता लेखाशिर्ष 
मागणी क्र. एन-०३ Demand No. N-03 
२८५१ ग्रामोद्योग व लघुउद्योग 2851 Village and Small Industries 
| 00 | 00 
७८९ अनुसूचित जातीसाठी विशेष घटक 789 Special Component Plan for 
योजना Scheduled Castes 
(09) अनुसुचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत | (1) | Schemes under Scheduled 
योजना Castes Component Scheme 
(09) (04) रेशीम उद्योगाचा विकास सिल्क समग्र | (01)(05) | Development of Sericulture 
(राज्य हिस्सा २५%) (२८५१ ७४८१) Silk Samagra (State Share 
25%) (28517481) 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 31 Grant in aid ( Non salary) 


२. सदर शासन निर्णय हा नियोजन विभागाच्या fF.94.04.2028 रोजीच्या टिप्पणीन्वये, वित्त 
विभागाच्या दि.०५.०७.२०२४ रोजीच्या टिप्पणीन्वये दिलेल्या सहमतीने व महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ 
मुंबई यांचा अनौपचारीक संदर्भ HU: ख.वि./ चा-१, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग/यूओआर- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः wIdfa-yoo93/§/2028-DESKSERICULTURE-CMTD 


१९१/२०२२-२३/१२३६, दि.२७.०२.२०२४ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार तसेच सामाजिक न्याय व 
विशेष सहाय्य विभागाच्या दि.२४.०७.२०२४ सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०८१२१२०५३१९५०२ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by SHRADDHA DEVEN KOCHAREKAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, COOPERATION 
MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 


4.20=189da489d797e 1 e6a67b7d97496ef70683916299eab5 1867 
ht 


cSa ai ostalCode=400032, st=Maharashti 
KOC H A R E KA R serialNumber=CC5 1883E2B27843640CD6C07C96E3E87 1 5CCSBFBE5S 
4420E4D68E5F4B112388A, SHRADDHA DEVEN KOCHAREKAR 


(श्रध्दा कोचरेकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

3) मा.उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (गृह, विधी व न्याय विभाग) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४) मा.उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५) मा.मंत्री (gata) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


६) सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७) मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद/ विधानसभा, विधान भवन, मुंबई 

८) सर्व माननीय संसद सदस्य/ विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य 

९) मा.समितीप्रमुख, महाराष्ट्र विधानमंडळ रोहयो समिती, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


१०) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
११) मा.सदस्य सचिव, केंद्रीय रेशीम मंडळ, बंगळूरू. 
१२) अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) सचिव (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य) मंत्रालय, मुंबई. 
१४) सचिव (वस्त्रोद्योग) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


१५) सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

१६) आयुक्‍त, समाज कल्याण संचालनालय, पुणे. 

१७) संचालक (रेशीम) रेशीम संचालनालय,नागपूर. 

१८) महालेखापाल, (महाराष्ट्र-१), लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा,मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः aIdfa_-yoo93/§/2028-DESKSERICULTURE-CMTD 


१९) महालेखापाल, (महाराष्ट्र-२), लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा,नागपूर. 
२०) उपसचिव GAM) MEHR व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२१) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
२२) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
२३) कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-२ /(अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 
) 


२४) कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (कार्यासन-१४३१), मंत्रालय, मुंबई. 

२५) कक्ष अधिकारी (१७-स), सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२६) सर्व प्रादेशिक रेशीम कार्यालय. 

२७) सर्व जिल्हा रेशीम कार्यालय. 

२८) निवड नस्ती (रेशीम कक्ष) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


